महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे 
काष्टी, ता.मालेगाव, जि.नाशिक येथील कृषि विज्ञान 
संकुलातील कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या 
महाविद्यालय व कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान 
महाविद्यालयाच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१४२२/प्र. क्र.२८२/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :०१ जून, २०२३. 


संदर्भ : १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मफुकृवि-१४२०/प्र.क्र.६४/७-अ, 

दि.२१/०३/२०२०. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मफुवि-१४२२/प्र.क्र.७७/७-अ, 
दि.१२/०७/२०२२. 

३) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक: ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८ 
(भाग-१)/का.१४६१, दि.११/०६/२०१८. 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : बैठक 
२०२१/प्र.क्र.६९/ इमा-१, दि.२७/०९/२०२१. 

५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: कृषिवि-२०११/प्र.क्र.६९/८-अ, 
दि.८/८/२०१४. 

६) विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे जा.क्र. 
मफुकृवि/बांध/५२७०/२०२२, दि.२८/१२/२०२२. 

७) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीच्या 
दि.२१/०४/२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.२६.०४.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी अंतर्गत मौजे काष्टी, ता.मालेगाव, जि.नाशिक येथे कृषि विज्ञान 
संकुलातील शासकीय कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषि 
महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्याळय आणि कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय अशी एकूण पाच 
महाविद्यालये स्थापन करण्यास मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.२६/०८/२०२० च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.१२/०७/२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२२-२३ या 
शैक्षणिक वर्षापासून कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्याळय आणि कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान 
महाविद्यालय ही तीन महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर तीन 
महाविद्यालयांसाठी आवश्‍यक असलेल्या प्रशासकीय इमारती, विद्यार्थी-विद्यार्थीनी वसतीगृहे, अधिकारी/ 
कर्मचारी निवासी इमारती, पुरुष व महिला शेतकरी वसतीगृह, व इतर अनुषंगिक कामांच्या 
बांधकामाकरीता एकूण रुपये २६९३७.३२ लाख इतक्या रक्कमेचा अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भ 
क्र.६ येथील पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननी 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१४२२/प्र. क्र.२८२/७-ओ 


केल्यानंतर एकूण २१८२५.३८ लाख एवढी किंमत परिगणित केली होती. त्यानुसार माळेगाव येथील कृषि 
विज्ञान संकुलातील या तीन शासकीय कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय व कृषि अभियांत्रिकी 
तंत्रज्ञान महाविद्यालय या तीन महाविद्यालयाचा इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दि.२१/०४/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत सादर 
करण्यात आला होता. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने सदर तीन 
महाविद्यालयांच्या बांधकामाकरीता एकूण २१८२५.३८ लाख इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुषंगाने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे काष्टी, ता.मालेगाव, जि.नाशिक येथे 
कृषि विज्ञान संकुलांतर्गत शासकीय १) कृषि महाविद्यालय, २) उद्यानविद्या महाविद्यालय ३) कृषि 
अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय या तीन महाविद्यालयांच्या इमारतींच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे काष्टी, ता.मालेगाव, जि.नाशिक येथे कृषि विज्ञान 
संकुलांतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय व कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान 
महाविद्यालय या तीन महाविद्यालयांच्या प्रशासकीय इमारती, विद्यार्थी-विद्यार्थीनी वसतीगृहे, 
अधिकारी/कर्मचारी निवासी इमारती, पुरुष व महिला शेतकरी वसतीगृहे व इतर अनुषंगिक बाबीच्या 
बांधकामाच्या रु.२१८२५.३८ लाख (अक्षरी Saal अठरा कोटी पंचवीस लाख अडोतीस हजार) इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्यता प्रदान केल्यानुसार खालील अटींच्या 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. (सविस्तर तपशिल यासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद 
करण्यात आला आहे.) 
अटी व शर्ती:- 


१. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊन काम सुरु करावे. 

२. प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रकावर अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मं. मुख्य 
अभियंता, सा.बां.प्रादेशीक विभाग व उपभोक्ता विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिकारांचे साक्षांकन 
MASA आहे. 

३. नियोजीत जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

४. सदर कामाची किंमत रु.१५ कोटीपेक्षा जास्त असल्याने सदर प्रस्तावास सचिव समितीची मान्यता 
घेणे आवश्यक आहे. 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१४२२/प्र. क्र.२८२/७-ओ 


६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


२. या प्रित्यर्थचा खर्च “मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ कृषि विषयक शिक्षण व संशोधन, ०१, पीकसंवर्धन, 
१२०, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००)(०६) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला 
सहायक अनुदान, (कार्यक्रम) (२४१५ ००७२), 34, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान” या 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. या प्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३, परिनियम १९९० आणि लेखासंहीता १९९१ 
मधील तरतूदींचा तसेच प्रचलित शासन आदेशा / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६३/२०२३/ इमा.२, 
दि.२८/०३/२०२३ व मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीच्या 
दि.२१.०४.२०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत 
परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार या शिर्षाखाली अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या MATAR त्या समोरील विहित अटीच्या अधिन राहून तसेच नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक: ससमा-२०१०/प्र.क्र. ४८ (भाग-१)/ का. १४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मधील तरतुदीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०६०११८३१४३०१०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
शा KALPESH (1110012600. 


C HA U D H A R | DEPARTMENT 


Date: 2023.06.02 11:38:31 +05'30' 


(मिताली चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४.प्रधान सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. प्रधान सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१४२२/प्र. क्र.२८२/७-ओ 


६.महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
७.कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
८. विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 


९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (HBF अनुज्ञेयता /लेखापरिक्षा ), मुंबई / नागपूर. 


१०. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, जि.अहमदनगर. 

१२. उपकोषागार अधिकारी, अहमदनगर, जि.अहमदनगर. 

१३.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४. जिल्हा लेखापरिक्षा अधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१७. कक्ष अधिकारी (इमा-१ / इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१८. कक्ष अधिकारी २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१९. निवड नस्ती, कार्यासन ७-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१४२२/प्र.क्र.२८२/७-अे, दिनांक : ०१ जून, २०२३, सोबतचे परिशिष्ट 
"परिशिष्ट _अ" 
Name of the Department : कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग. 


Name of Work : Construction of Agriculture, Horticulture and Agriculture Engineering and Technology College at 
Kashti, Tal-Malegaon, Dist-Nashik. 


RECAPITULATION SHEET 


4 r. 


No. Particulars of Scope 


Cost Rs. 


Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/LumpSum 
etc.) 


Component Wise Total 


(A) }|ESSENTIAL ITEMS (Components) 


Agriculture College 
Administrative Building 


a 
= 
a 
Z 
a 
fe) 
fe) 
S 


n Q 
g ठं 
2 = 
a a 
a ला 
>] च्च 
fe} fe} 
fe) fe) 


ep) 
® 
9 
S 
foe 
a 
ठ 
} 
S 


Horticulture College 


Administrative Building 


9 
= 
ठ 
s 
a 
au) 
ro) 
fe) 
९ 


a) 
5 
ळे 
Z 
a 
fe) 
fe) 
S 


9 
ज्र 
ठ 
डं 
a 
au) 
ro) 
fe) 
पट 


a) 
5 
ळे 
Z 
a 
fe) 
fe) 
S 


ie) 
® 
° 
S 
foe 
au 
ठ 
} 
S 


Gents Farmers Hostel 


9 
= 
ठ 
डं 
a 
au) 
fo) 
fe) 
Sf 


Ladies Farmers Hostel 


9 
= 
ठ 
s 
a 
a) 
re) 
fe) 
8 


Associate Dean Residential Quarters 


फ़ ग1। 0) 
= |S 
al|o 

७:३1: 
» यशा | उ 
उठ ८2 
026 | या 
Be |e 
षे ° 

= 


7119 
७6 
-~ jw 
m/s 
2 क 
* ठ 

fe} 

8 


ण्ण 
2 
G 
< 
° 
ष्‌ 
- 
@ 


a?) ९ | 7 
ठं Sia 
| जट 0 ot 
= = णा 
a a/o 
7 गुन. |: परे 
जा] गी ह 
fo} 

8 8 
९ ९ 


जा 
5 
ळे 
Z 
a 
fe) 
fe) 
S 


1_|(a) Building proper (BuiltUp Area-Sqm) | | 
1... ____ |. _____. || 


5056.67|Sq. M 
2808.00|Sq. M 


883.13|Sq. 
830.62|Sq. 
830.62|Sq. 


883.13|Sq. 
830.62|Sq. 
830.62|Sq. 


5140.56|Sq. 
5038.46|Sq. 


883.13|Sq. 
830.62|Sq. 
830.62|Sq. 


883.13|Sq. 
830.62|Sq. 
830.62|Sq. 


28,000 915,629,680 


883.13|Sq. 
830.62|Sq. 


883.13|Sq. 


63.76 
56.25 
Associate Dean Residential Quarters 
Professor and Associate Residential Quarters 


489.61 


0) m1/Q@ 
(0 n oO 
| -~ | = 
=) गा |: 
शं जा 
ठ " ठ 
(3 fe} 
8 8 


rters 


> 
in) 
® 
& 
a") 
कुक... 
>] 
स 
ढं 
क 
® 
° 
= 
त्र्ण 
® 
७ 
a 
© 
2 
= 
2 
(2) 
ro 
5 


Sq. M 
Sq. M 


Sq. M 


Po | UA. 


Agriculture Engineering & Technology College 


> 
ळ्‌ 
® 
a 
a) 
ज्यू 
° 
= 
® 
क 
® 
° 
|. 
त्र्ण 
® 
७ 
2 
© 
3 
= 
ळं 
29 
-] 
5 
how, § 


N;T1Q|/o] 7 
तितकी त 
8 ।£ | € | >।£ 
S/m/3s3 | “4. | शॉ | 7 
||| ८ ठ 
110 | ण |: 16 
गु] २ | S 
ठ o| > 
7 259७ 
® 
यी 
द 
] 
5 
a . 
2 
(2) 
< d 
9 
= 
® 
= 
= a w 
co | 0 a 
‘ 2 |< ९ 
NI 
o 
£2 |-2 
= 


® ग] | 0) = ग] | 0) 
s [3 s [8 
[२] [२] 
8 4 2 > 4128 
जन यात णा ३.१2 
Qa ठ Qa (= ठ Qa 
m/O;m/D]o]nm 
ठ | ० |>। ' ।ठ 
2 Qin Q 
oO 
g, 
Qa 
oO 
S 
= जर 
2 
2) 
c a 
90 
= 
oO 
ha | 


७॥71 | 0) ७ | 71 ।| 09 ए७ए 71 | 09) | > 
8 82 ककिधी पफ 
ठ aad ce fo) ल्क Cc 3 ल्क Cc =] 
ण | उ उण | 35।-।|॥1)|31।5' 
2 | ठ | £2> ठ ०2 उठ ८5 Fs 
n/o]n ग ॥्फी ताया पा 
त] 1२ |: a); टा "ह १8 - 
ठ ठ ठ o | = ols 
6 fo) 6 6010. Ole 
= a Pad प os. — 
< 
oO 
iu] 
टर. 
2 
5 
ष्ट 


366.14]Sq. M 
366.14|Sq. M 


180.37|Sq. M 
180.37|Sq. M 
180.37|Sq. M 

32701.06 


3247.12|Sq. M 
3231.41 55. M 


883.13|Sq. M 
830.62|Sq. M 
830.62|Sq. M 


883.13|Sq. M 
830.62|Sq. M 
830.62|Sq. M 


28,000 


ter 


fo 
ae 
oa 
(2 

2 
= 


is) 
wo 
NI 
n 

= 
= 


we 
00 
पट] 
व 
N 
n 

a 
= 


349,286,560 


Sub Total (A) 


Po | 12474.52 

TotalBUA= 4517558) | | 1,264,916,240 

(b) Rain/ Roof Water Harvesting 1,500,000 

(d) Furniture 42385.32 x 70%=29670 
Sub Total (b+c+d) 149,850,000 

3 {Electrification Internal 5% of (a) 63,245,812 

External 6% of (a) 

Fire Fighting Arrangements etc. 18,000,000 


1,635,152,838 


(0 


ळ| ० | ->। ९० | ७ | -. (() 


iE: ९) 

जा 

B13 |S 
< 

r 

1० | ५० 

५18 >) 

ह ०० 

९ | ८ 

०० ०2 

८९2 | ८2 

oO|o 


~— 


| (B) [MISCELLANEOUS ITEMS 


(i) | Compound Wall & Gate (Rmt) 


LS 10,400,000 


re 


ii) Internal Road 


iii) Development of Ground 


LS 
LS 


15,000,000 
3,000,000 


iv) Parking 
v) Land Scaping & Gardening 


LS 3,000,000 


1,500,000 


vi) Soil Investigations & Detail Lai 
vii) CC Drains & C/D Works 


= 


nd Survey 


1,500,000 
1,500,000 


OPTIONAL ITEMS 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B) 


Underground R/W Harvesting/Water Storage 


External Toilet 


AB Room, Area lighting, Pump Generator, 


CC 


Airconditioning 


Poe ला 
3590559) 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 
Say Rs. Lakhs 


PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost 

ii) Elect. Work 

iii) Water Supply 

iv) For (i) + (ii) + (iii) 


ae eae 


एए | एए | एण 
N1|N|N 

०) 

०2 

(=) 

i=) 

[=) 

(=) 

2 


Sub Total (C) 


Sub Total (B) 35,900,000 


1,671,052,838 


(ee) 


’ , 


ie) 


a;a}!o 
o;o!|o 
oO};O;]oO 
o;o!|o 
o;o!|o 
oO};,O|o 


= 


; 1) 


1] 1) 


34,500,000 


Project Cost (P)= (A) + (8) + (C) 1,705,552,838 


SubTotal(D)} ss] 476,984859 
2,182,537,698 
21825.38 
_____28,000_/5१॥ 
3,478 /Sqm 
1 400 /Sq m Digitally signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 
____ 32,878 /Sqm_ MITALI KALPESH उवा ० GOVERNMENT OF 
CHAUDHARI aa डावात 
(मिताली चौधरी) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


